जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामध्ये लागू 
करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी 
आकृतीबंधातील पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ 
ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र.४२/योजना-५ 
बांधकाम भवन , तळमजला, 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: : १ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि २२.०२.२०२२. 
२) ग्रा.वि.वि., शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.४३/योजना-५ , दि.०१.०४.२०२२. 
३) ग्रा.वि.वि., शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र.४/योजना-५ , दि.१९.०४.२०२२. 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि १८.०८.२०२२. 


) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना :- 

दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- 
प्रशासन योजना बंद करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून १००% राज्य योजना म्हणून पुढील ५ वर्षे 
म्हणजेच दिनांक ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२७ पर्यंत पूर्वीप्रमाणे सुरु ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 

राज्यातील ३४ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकरीता प्रत्येकी ८ पदे असे एकूण २७२ अस्थायी 
पदांना विभागाच्या दिनांक १९ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०४.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आलेली होती. 


तसेच सदर बैठकीमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजनेकरीता दिनांक ०१ 
एप्रिल, २०२२ पासून पुर्वीच्या १५ पदांऐवजी ८ पदे निश्चित करण्यात आले असून उर्वरित पदावरील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर प्रत्यार्पीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला 
आहे. यासंदर्भात दिनांक ०१.०४.२०२२ रोजी झासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. यानुषंगाने 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजनेकरीता मंजूर पदांना 09.08.2022 ते दिनांक 
२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र.४२/योजना-५ 


शासन निर्णय:- 


१. वित्त विभागाच्या दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून परिशिष्ठ-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकरीता ८ पदे असे एकूण २७२ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदांच्या वेतन व भत्ते यांचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, २५१५- इतर 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम,००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००)(०१)-जिल्हा 
ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासकीय खर्च २५१५ २६०१ (100% राज्य पुरस्कृत) (कार्यक्रम) ३६-सहायक 
अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२०२३ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०५११००३०५६२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN VASANT 


SHINDE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


VASANT 
SHINDE 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c373 
96dd0b3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4fdac 
6e7284, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=672D36CC7468AA812E 
66DBB4704FFEB120DD58831284824F4 
FBEC2A6F6602199, cn=ARUN VASANT 
SHINDE 

Date: 2022.09.05 11:52:31 +05'30' 


(अरुण व. शिदे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र.४२/योजना-५ 


३. सचिव केंद्र सरकार,ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली. 

४. सचिव (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

६. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सवी. 

७. जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सवी. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण 

विकास यंत्रणा,(सवी. 

९. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सवी. 
qo. अतिरिक्‍त संचालक,प्रकल्प आखणी व एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष. 
११. कक्ष अधिकारी (वित्त-१, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 
१३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
१४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
१५. निवड नस्ती, कार्यासन योजना-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र.४२/योजना-५ 


परिशिष्ट-अ 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधील खालील नमूद केलेल्या पदांना मुदतवाढ 


(मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक १.९.२०२२ ते २८.२.२०२३) 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

॥_ अ. "| प्रकल्प संचालक (अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्ग) | 4 
2 सहायक प्रकल्प अधिकारी ( संनियंत्रण) Pa 
3 सहायक लेखाधिकारी FT - 3 1 १___| 
४ कार्यालय अधिक्षक Pa 
4 कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता ( अभियांत्रिकी शाखा) a 
& विस्तार अधिकारी ( सांख्यिकी ) Fa 
9 वरिष्ठ सहायक Pd 
८ लिपिक टंकलेखक (कनिष्ठ सहायक) fd 

एकूण पदे ८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


